भा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३६/एक/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : १६ डिसेंबर २०२२. 


संदर्भ :- शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३६/दोन/पोळ-१, दिनांक 
१३.१२.२०२२. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदांवरुन, 
स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
नाव 
(१) (२) (३) (3) 
हि . | श्री. मनोज लोहिया । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, । पोलीस सह आयुक्त, 
कोल्हापूर परिक्षेत्र, पिंपरी चिंचवड'* 
कोल्हापूर 
२. | al. सुहास वारके पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
कायदा व सुव्यवस्था, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, यांचे कार्यालय, मुंबई. 
३. श्री. संजय दराडे पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत अपर पोलीस आयुक्त, 
विशेष शाखा, बृहन्मुंबई. 


* महाराष्ट्र राज्य गर्ग परिवहन FETISH यांच्या आस्थापनेवरील “मुख्य FRAT व दक्षता अधिकारी” 
हे पद TART NYE, पिंपरी विंचवड, यांच्या आस्थापनेवर वर्ग करण्यात येत आहे. 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळलय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३ ६/एक/पोल-१ 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारञीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१९१३०८५९१८२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT - 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

) पोलीस आयुक्‍त, पिंपरी चिंचवड. 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर. 

) संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (पोलीस यहासंचालक; यहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फता. 
) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


